कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांच्या 
वैधानिक लेखपरिक्षणासाठी नेमलेली 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: - अस्थाप २०१८/प्र.क्र.१५५/१-स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२. 
दि.२९ ऑक्टोबर, २०१८ 


१. शासन निर्णय क्रमांक: -राजस १००८/प्र.क्र३८/५-स, दि.०५.०५.२०११. 
२. शासन निर्णय क्रमांक: -मुदवा-२२१८/प्र.क्र.८८/९-स, दि.०५.०४.२०१८. 
३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०७.०९.२०१८ 
४. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.आस्थापना/ 
कक्ष-१/कृषी प्रक्रिया संस्था/१०६१/मुदतवाढ/२०१८, दि.०१.०९.२०१८ 
प्रस्तावना :- 
कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांच्या वैधानिक लेखपरिक्षणासाठी नेमलेली सतत व समवर्ती योजनेंतर्गत मंजूर 
असलेली अस्थायी पदे सन २०१८-१९ करिता पुढे चाळू ठेवण्याबाबत (Continuation Of Temporary Posts) 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कार्यालयाने वरील संदर्भ ४ येथील 
पत्रान्वये प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावातील ३२ अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०१८ ते 
दि.३०.०९.२०१८ या कालावधीत पुढे चालू ठेवण्यासाठी वाचा क्र. २, दिनांक ०५.०४.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. संदर्भ-१ येथील शासन निर्णयान्वये सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या 
अधिनस्त क्षेत्रिय कार्यालयातील स्थायी/अस्थायी पदांच्या आढाव्यानुसार एकूण ९,३१९ पदांच्या सुधारित 
आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आलेली आहे. केंद्र शासनाच्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये आवश्‍्यइक त्या सुधारणा करुन सुधारित अधिनियम दि.१३.०८.२०१३ 
रोजी जारी करण्यात आला आहे. सदर सुधारित अधिनियमातील तरतुदीनुसार लेखापरिक्षण विभागाची पुर्नरचना 
करणे आवश्‍यक आहे. सदर TAA काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. ही बाब विचारात घेता खालील 
विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या एकूण ३२ पदांना दि.०१.१०.२०१८ पासून पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 
शासन याबाबतीत आता पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे : - 
सहकारी संस्थांचे सतत व समवर्ती लेखापरिक्षण करण्यासाठी खालील तक्त्यांत दर्शविण्यात आलेल्या 
कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांच्या सांविधानिक लेखापरिक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग या योजनेवरील एकूण ३२ अस्थायी 
पदांना संदर्भ क्र.२ अन्वये दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. वित्त विभाग, 
शासन निर्णय दि.०७.०९.२०१८ मध्ये नमुद केल्यानुसार आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप २०१८/प्र.क्र.१५५/१-स 


दि.०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना दिले आहेत. त्यामुळे 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक ४ मधील पत्रान्वये शिफारस 
केलेल्या खालील तक्त्यातील अस = TTT ह पर्यंत चालू ठेवण्यास 

ल्या खालील तक्त्यातील ३२ अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास 
याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


योजनेचे नांव: -कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांचे वैधानिक लेखापरिक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग. 


अ. | पदनाम एकूण जिल्ह्याचे नांव 
क्र. पदे । ठाणे | रायगड | नाशिक धुळे | सांगळी | बीड | नागपूर | भंडारा 
१ | २ ३ 1४ | षु ६ | ७ | ८ ९ | ao | |__११_ | १ 
१ | fears लेखापरिक्षक ha q q a q roa | q a 
वर्ग-२ 
२ । लेखापरिक्षक श्रेणी-१ इ... : क. eee ee. १ Pes |... !:| 
३ | लेखापरिक्षक वर्ग-२ २ (क fon | १ शिक (१. ae fo | fo | q 
४ | उपलेखापरिक्षक | ४ | १ १ fo | q ae ror il q ee | 
५ | कनिष्ठ लिपिक १२ | 3 २ १ २ १ १ १ १ 
६ | शिपाई | ७ | २ ॥9-:__..| १ १ ie q q q 
एकूणपदे:- | 32 ८ |x ३ ५ २ ३ 8 3 


वरील कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांच्या सांविधानिक लेखापरिक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग या योजनेवरील 
एकूण ३२ अस्थायी पदांवर होणारा खर्च खालील लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ करिता मंजूर करण्यात आलेल्या 
निधीतून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : - व्ही-२ 

मुख्य लेखाशीर्ष :- २४२५, सहकार 

उपलेखाशीर्ष :- १०१, सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण 

गौणशीर्ष : - (००) (09) लेखापरिक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग - (२४२५ ०२२७ 


६. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी वेतन व भत्त्याच्या रक्कमेत चालू 
वर्षाच्या खर्चात (२०१८-१९) 9.4% बचत होईल असे पहावे. सदर पदे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी 
रिक्‍त असल्यास अशी पदे वगळण्यात यावीत. तसेच लेखापरिक्षण शुल्काची वसुली पूर्णत: होईल, अशी दक्षता 
घ्यावी आणि लेखापरिक्षण शुल्क वसुलीच्या मर्यादेतच आस्थापना खर्च करावा. 


७. सदरचे आदेश शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०७.०९.२०१८ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप २०१८/प्र.क्र.१५५/१-स 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यातआला असून त्याचा संकेताक २०१८१०३०१२१६२०३६०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


०१ 
०२ 
०३ 


०४. 
०५. 
०६. 
०७. 
०८. 
०९. 
qo. 
११, 
१२. 
१३. 
१५. 
१६. 
१७. 
NC: 


१९ 
२० 
२१ 
२२ 
23 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Jaiprakash ea 

Mansaramji Ambade फणा 
(ज.म. stare) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


100032, st=Mal 
79d 
e, 


=d214bfebdf948d521ecc91 e9cb1487d0cce508098bc223 
i ‘ ie 


AT. राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव 

.मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव 

मा. मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव 

सर्व मा. विधीमंडळ सदस्य, 

महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर. 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक, वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, प्रकाशगड, वांद्रे (पूर्व), मुंबई -४०० ०५१. 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ, फोर्ट, मुंबई-०१ 
. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन/लेखापरिक्षण) 

. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 


. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-२/वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


२४.कक्ष अधिकारी, सर्व कार्यासने, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


२५ 


, निवडनस्ती (१-स). 


KKKKKKKKKKKEKKEKKEKRKEKKEKRKKKKEKRKK 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


